सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
(खुद्द) च्या आस्थापनेचा आढावा... 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र:- इएसटी- १११७ / प्र. क्र. १३/ प्रशा-०२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक १००१ / प्र. क्र. २९ / ०१ / वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक- १०/०९/२०११. 
2) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक इएसटी-१००१/प्र. क्र.3७/प्रशा-०२, 
दिनांक- २४/०१/२००६. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण १०१४ / प्र. क्र.८१२/ २०१४/दहा, 
दिनांक- १५/०१/२०१५. 
४) वित्त विभागाचे क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.०६/आपुक, दि. २३-०५-२०२२ चे पृष्ठांकन. 


प्रस्तावना:- 


पदनिर्मिती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आकृतिबंध आढावे आणि 
अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन याबाबत वित्त विभागाच्या दिनांक १०- 
०९-२०११ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. वित्त विभागाच्या दिनांक १०-०९-२०११ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन, विभागाच्या संदर्भ क्र. २ 
च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) विभागाच्या एकुण ३९३ पदांचा आकृतिबंध 
निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर संदर्भ क्र. 3 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव / सचिव पद नव्याने निर्माण करण्यात आले आहे. 


३. मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९-०४-२०२२ रोजी झालेल्या उच्च स्तरीय 
समितीच्या ९ व्या बैठकीत विभागाचा दिनांक २४-०१-२००६ नुसार निश्चित केलेला आकृतिबंध आणि 
नव्याने निर्माण केलेले पद विचारात घेऊन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( खुद्द) च्या आस्थापनेवर नियमित 
२६९ पदे व बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण ४७ अशा एकूण ३१६ पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय ( Ye) येथील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यासाठी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर उच्च स्तरीय समितीच्या दि. २९-०४-२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीत विचार करण्यात येऊन समितीने सुधारीत आकृतिबंधास मंजूरी दिली असल्याचे वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन क्र. ७ येथील दिनांक २३ मे, २०२२ च्या पृष्ठांकनाद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय ( खुद्द) करिता पुढीलप्रमाणे सुधारीत आकृतिबंध मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी- १११७ / प्र. क्र. १३/ प्रशा-०२ 


प्रपत्र- “a” 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( खुद्द) चा सुधारीत आकृतिबंध. 
अ) नियमित पदे:- 
संवर्ग । अक्र पदनाम वेतनश्रेणी | मंजूर पदे 
शि २ ३ 1४ 4 
गट-अ १ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव संवर्ग पद १ 
२ ।सचिव संवर्ग पद २ 
३ | मुख्य अभियंता व सह सचिव |. _.-_ कक. 1 |- >. 
४ | सह/ उप सचिव (अतांत्रिक) एस-२५: ७८८०० - २०९२०० ४ 
एस- २७ : १२३१००-२१५९०० 
५ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द उप एस-२५: ७८८०० - २०९२०० षु 
सचिव (तांत्रिक) एस-२७ : ११८५००- २१४१०० 
( निवडश्रेणीसाठी २०% पदे राखीव) 
६ | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द एस-२३: ६७७०० - २०८७०० & 
अवर सचिव (तांत्रिक) 
७ | अवर सचिव (अतांत्रिक) एस-२३: ६७७०० - २०८७०० ७ 
८ | अवर सचिव (विधी) एस-२३: ६७७०० - २०८७०० १ 
९ | उप संचालक (लेखा) एस-२३: ६७७०० - २०८७०० १ 
go | उप अभियंता एस-२० : ५६१००-१७७५०० ०९ 
एकुण पदे - ३६ 
गट-ब ११ | कक्ष अधिकारी एस-१७: ४७६०० - १५११०० ३८ 
एस-२०: ५६१०० -१७७५०० 
(४ वर्षांच्या अर्हताकरी सेवेनंतर ) 
१२ | वरिष्ठ स्वीय सहायक एस-२३: ६७७०० - २०८७०० १ 
१३ | निवडश्रेणी लघुलेखक एस-१६: ४४९००- १४२४०० १ 
१४ | शाखा अभियंता एस-१५ : ४१८००- १३२३०० शिंगी 
कनिष्ठ अभियंता एस-१४ : ३८६०० - १२२८०० 
एकुण पदे :- | ४० 
गट-क १५ | उच्चश्रेणी लघुलेखक एस-१५ : ४१८००- १३२३०० ९ 
१६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक THe WW : ३८६०० - १२२८०० & 
१७ | सहायक कक्ष अधिकारी एस-१४ : ३८६०० - १२२८०० ९० 
१८ | लघुटंकलेखक एस-०८ : २५५०० - ८११०० ० मृत संवर्ग 
१९ | लिपिक टंकलेखक एस- ०६ : १९९०० - ६३२०० ८८ 
२० | प्रमुख आरेखक एस-१५ : ४१८००- १३२३०० ० मृत संवर्ग 
२१ | आरेखक एस -१० : २९२०० - ९२३०० ० मृत संवर्ग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STAAL १११७ / प्र. क्र. १३/ प्रशा-०२ 


एस-१४ : ३८६०० - १२२८०० 
(४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर ) 
२२ | सहायक आरेखक एस-०८ : २५५०० - ८११०० ० मृत संवर्ग 
एस -१३ : 34800 - ११२४०० 
(५ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
२३ | अनुरेखक एस -०७ : २१७०० - ६९१०० ० मृत संवर्ग 
एस-०८ : २५५०० - ८११०० 
(७ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
२४ | वाहन चालक एस- ०६ : १९९०० - ६३२०० ० मृत संवर्ग 
एकुण पदे :- १९३ 
24 | हवालदार THE 03 : १६६०० - ५२४०० ० मृत संवर्ग 
गट-ड २६ | नाइक एस-०३ : १६६०० - ५२४०० ० मृत संवर्ग 
बहुउद्देशीय २७ | चक्रमुद्रक एस- ०३ : १६६०० - ५२४०० ० मृत संवर्ग 
य २८ | झेरॉक्स चालक एस-०३ : १६६०० - ५२४०० ० मृत संवर्ग 
my) २९ | आवेष्टक-नि-बंधक एस-०३ : १६६०० - ५२४०० ० मृत संवर्ग 
३० | शिपाई एस-०१ : १५००० -४७६०० ० मृत संवर्ग 
एकूण २६९ 
प्रपत्र- ब. बाहय यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 
अ. क्र. सेवा उपसमितीची शिफारस 
| a | वाहनचालक २ 
2 बहुउद्देशिय गट ड सेवा ४५ 
एकुण मनुष्यबळ ४७ 
प्रपत्र- क. आकृतिबंधातील स्थलांतरीत करण्यात आलेले पद. 
| मुख्य अभियंता व सहसचिव | शा. नि. क्र.ईइएसटी-२०२१ / प्र.क्र.५६/प्रशा-०१, 
दिनांक ०३-११-२०२१ नुसार सदरचे पद नांदेड 
येथे स्थलांतरीत करण्यात आलेले आहे. 
एकुण ee: Sn 


प्रपत्र- ड. सुधारीत आकृतिबंधानुसार मृत संवर्ग घोषित केलेल्या पदांचा तपशील. 


संवर्ग | अ. क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
१ | लघुटंकलेखक एस-०८ : २५५०० - ८११०० ६ 
गट-क | २ | प्रमुख आरेखक एस-१५ : ४१८००- १३२३०० १ 
३3 «| आरेखक एस -१० : २९२०० - ९२३०० १ 
एस-१४ : ३८६०० - १२२८०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी- १११७ / प्र. क्र. १३/ प्रशा-०२ 


(४ वर्षांच्या अहताकारी सेवेनंतर) 


४ | सहायक आरेखक एस-०८ : २५५०० - ८११०० १ 
एस -१३ : ३४५४०० - ११२४०० 
(५ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 


५ | अनुरेखक एस -०७ : २१७०० - ६९१०० २ 
एस-०८ : २५५०० - ८११०० 
(७ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
६ वाहन चालक एस-०६ : १९९०० - ६३२०० २ 
१ हवालदार एस-०३ : १६६०० - ५२४०० Q 
2 | नाईक एस-०३ : १६६०० - ५२४०० 9 
३ | चक्रमुद्रक एस-०३ : १६६०० - ५२४०० २ 
oe ४ | झेरॉक्स चालक एस- ०३ : १६६०० - ५२४०० q 
५ | आवेष्टक-नि-बंधक एस-०३ : १६६०० - ५२४०० १ 
६ । शिपाई एस-०१ : १५००० -४७६०० ४३ 
एकूण ६९ 
प्रपत्र- इ. सुधारीत आकृतिबंधानुसार कमी केलेल्या पदांचा तपशील. 
संवर्ग पदनाम रद्द करण्यात आलेली पदे 
गट-अ उप अभियंता २ 
गट-ब कक्ष अधिकारी ३ 
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 1१] 
उच्च श्रेणी लघुलेखक २ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक ९ 
गट-क सहायक कक्ष अधिकारी १७ 
लिपिक टंकलेखक २० 
एकुण:- Ge 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( खुद्द ) मंत्रालय करिता एकुण ३९३ मंजूर पदे होती. आता उच्च 


स्तरीय सचिव समितीने सुधारीत आकृतिबंधास दिलेल्या मान्यतेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द), 
मंत्रालय करिता २६९ नियमित पदांचा आकृतिबंध प्रपत्र- अ प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


३. प्रपत्र-“अ” येथील नियमित पदांपैकी अ. क्र. १८ आणि २० ते ३० येथील संवर्ग मृत ठरविण्यात 
आले असल्याने या संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात येत आहे. 
सदर अधिसंख्य पदे त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यू ई. कारणांमुळे रिक्‍त 
झाल्यानंतर ती पदे आपोआप निरसित होतील. गट-ड संवर्ग मृत ठरविण्यात आला असल्याने प्रपत्र-ब 
येथे दर्शविलेल्या मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत सेवा आवऱ्यकतेनुसार बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. तथापि, मृत संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः STAAL १११७ / प्र. क्र. १३/ प्रशा-०२ 


मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाहययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य पद रद्द झाल्यानंतर त्या 
सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेतांना, वित्त विभागाच्या 
दिनांक २७-०४-२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात येईल. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ. 
संदर्भ क्र.३१४ / आपुक, दिनांक १४-०६-२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


कि सदर area निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्‌ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२२११०४१२५०३४५२१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


itally signed by PRADEEP PUNAJI 1३01९५१ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS. 
PRADEEP PUNAJ] 2c 

25.4.2 1661813d437193c30b84b205e0a135838bd8252e5bad56 

pseudonym=BDE95C233679ED9522D94A7 ACO4F7CE2EC7BC337, 
T | R LOT KA R serialNumber=DB6B6957205 1 13E£4168ADAD8DB3AEB8B70CD1C42 

BD3EF06C1B5EB9D26A7BE37E, PRADEEP PUNAJI TIRLOTKAR: 

Date: 2022.11.04 17:08:42 +05'30' 


(प्रदीप पुनाजी तिर्लोटकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महाळेखापाल-१ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-२ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखाअधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा / आपुक / सेवा-९/ व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई 

६. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी 
सचिव मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा. मंत्री ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

११. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती, प्रशासन-०२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


